नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी 
प्रकल्पाचे संबोधन करण्याबाबत..... 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि,पश्ुसंवर्धन,दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन परिपत्रक क्रमांक : नादेकृ ४६२३/प्र.क्र.१८५/८-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरू चौक, 
मंत्रालय विस्तार, मुंबई- ४०० ०३२. 
दिनांक - ५ सप्टेंबर, २०२३. 
पहावे:- 
कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. हअप्र-०७१६/प्र.क्र.८२/राकृवियो कक्ष, 
दिनांक १७ जानेवारी, २०१७. 
परिपत्रक 


हवामान बदलास अतिसंवेदनशील असलेल्या विदर्भातील अकोला, अमरावती, बुलढाणा, वाशिम, 
यवतमाळ व वर्धा, मराठवाड्यातील छत्रपती संभाजी नगर, जालना, बीड, लातूर, धाराशीव, परभणी, हिंगोली व 
नांदेड जिल्ह्यांतील ४६८२ गावे (विदर्भातील पूर्णा नदीच्या खोऱ्यातील खारपाण पट्टयातील ९३२ गावांसह) जळगाव 
जिल्ह्यातील ४६० गावे व नाशिक जिल्हयातील मालेगाव तालुक्‍यातील सर्व गावे अशा एकूण ५२२० गावांमध्ये मे, 
२०१८ पासून ६ वर्ष कालावधीसाठी जागतिक बँकेच्या अर्थसहाय्याने सुमारे रू.४००० कोटी अंदाजित खर्चाचा 
नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प राबविण्यात येत आहे. 
२. दिनांक १७ जानेवारी, २०१७ च्या शासन निर्णयान्वये जागतिक बँक sewed हवामान अनुकूल 
प्रकल्पास (PoCRA) यापुढे "नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प" म्हणून संबोधण्यात येईल. त्यानुसार 
महाराष्ट्र शासनांतर्गत या प्रकल्पाशी निगडीत सर्व कार्यालयीन कामकाजासाठी यापुढे "नानाजी देशमुख कृषि 
संजीवनी प्रकल्प" या नवीन नावाचा वापर करण्यात यावा अशा सूचना देण्यात आलेल्या आहेत. 
३. मात्र, तरीही जागतिक बँक अर्थसहाय्यित नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्पाच्या सभा, बैठका, 
भाषणे व शासकीय कागदपत्रे तसेच इतर पत्रव्यवहार यामधून प्रकल्पाच्या नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प 
या नावाने संबोधित न करता POCRA या लघुनामाने संबोधित केले जाते. 
४. त्याअनुषंगाने सूचित करण्यात येते की, जागतिक बँकेशी होणारा पत्रव्यवहार वगळता, अन्य सर्व 
कार्यालयीन पत्रव्यवहार, प्रचार, प्रसिध्दी, सभा, बैठका, भाषणे यामध्ये "नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प" 
याच नावाचा वापर करण्यात यावा. इतर कोणतेही नाव/लघुनाम वापरण्यात येऊ नये. सदर सूचनांचे 
काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. 
५. सदर शासन परिपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२३०९०५११३१२४१३०१ असा आहे. हे परिपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


Digitally signed by MAHENDRA SOPAN GHADGE 
IN, o=GOVERNMENT OF MAHARASHTRA, 


“AGRICULTURE AND ADF DEPARTMENT, 
2.5.4.20=9847eac29efa7aa62661b16d1619a1bfaf6d99b23 
-6836d8d498d0797965898, postalCod 2, 
SOP A N G H A DG E 761BD1B7183B95814545ACE2DBF80778C68 
C7EE4EF46BAA6EA9B8BD 1F47C2642, cn=MAHENDRA 
Date: 2023.09.05 11:33:46 +05'30' 


(महेंद्र घाडगे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 


. __ मा. राज्यपालांचे सचिव, राजभवन, मुंबई 
२. मा. राज्यसभा/लोकसभा सदस्य, महाराष्ट्र राज्य 


शासन परिपत्रक क्रमांकः ASH ४६२३/प्र.क्र.१८५/८-ओ 


मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/विधानसभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय, मुंबई 
मा. मुख्यमंत्री, महाराष्ट्र राज्य, यांचे अपर मुख्य सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
मा. उप मुख्यमंत्री (गृह), महाराष्ट्र राज्य, यांचे सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. उप मुख्यमंत्री (वित्त), महाराष्ट्र राज्य, यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
सर्व मा. मंत्री यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 

मा. मंत्री (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 
मुख्य सचिव, महाराष्ट्र राज्य, यांचे वरिष्ठ स्वीय सहायक,मंत्रालय, मुंबई 
अपर मुख्य सचिव (नियोजन), नियोजन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (वित्त) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

अपर मुख्य सचिव (कृषि), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

प्रकल्प संचालक, नानाजी देशमुख कृषि संजीवनी प्रकल्प, मुंबई 

आयुक्त (कृषि), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय आयुक्‍त (औरंगाबाद/नाशिक/अमरावती/नागपूर विभाग) 
जिल्हाधिकारी (सर्व) 

कुलगुरू, वसंतराव नाईक मराठवाडा कृषि विद्यापीठ, परभणी. 

कुलगुरू, पंजाबराव carga कृषि विद्यापीठ, अकोला. 

कुलगुरू, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहूरी. 

सह सचिव/उप सचिव (सर्व), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
संचालक (Ad), कृषि आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे 

विभागीय कृषि सहसंचालक (सर्व) 

जिल्हा अधिक्षक कृषि अधिकारी (सर्व 

कृषि आयुक्त, (Io सेल) महाराष्ट्र राज्य, पुणे (खर्च ताळमेळ शाखा) 
महालेखापाल (लेखा परिक्षा), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 

महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता), महाराष्ट्र १/२, मुंबई/नागपूर 
अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 

मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 

उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ), स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
वित्त विभाग (व्यय-१/अर्थ-१३), मंत्रालय, मुंबई 

नियोजन विभाग(कार्यासन १४३१), मंत्रालय, मुंबई 

कार्यासन 2-31, कृषि व पदुम विभाग मंत्रालय, मुंबई 

निवड नस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


